पणन संचालनायातील सात अस्थायी पदांना 
सन २०१९-२०२० या वर्षाकरीता मुदतवाढ 
मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र.१४/२४ स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०१९ 


AIA निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः राजस-१००८/प्र.क्र. ५३८/ ५ स, 
दिनांक ५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांकः सपस- २०१८/ प्र.क्र.9२/२४ स, 
दिनांक १९/०३/ २०१८ 
३)पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.पणन-४/ आस्थापना/ मुदतवाढ/ 
२०१८/३४६, दिनांक १४/०९/२०१८ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक ०७/०९/२०१८ 
५) शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांकः सपस- २०१८/ प्र.क्र.9२/२४ स, 
दिनांक २७/०९/ २०१८ 
६) पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.पणन-४/ आस्थापना/ मुदतवाढ/ 
२०१९/६, दिनांक १७/०१/२०१९ 
७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक २१/०२/२०१९ 
८) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांकः सपस- २०१९/ प्र.क्र.१४/२४ स, 
दिनांक १२/०३/ २०१९ 
९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक ११/०९/२०१९ 
१०) पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.पणन-४/ आस्थापना/ मुदतवाढ/ 
२०१९/३६६, दिनांक १९/०९/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

पणन संचालनालयातील ७ अस्थायी पदाना दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत उपरोक्त वाचा (८) 
मधील शासन निर्णय, दिनांक १२ मार्च,२०१९ नुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर ७ अस्थायी पदांना 
दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ पासुन मुदतवाढ देण्याचा प्रस्तावाला खालील अटींच्या अधिन राहून दिनांक ०१ 
ऑक्टोंबर,२०१९ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता रिक्‍त असलेली 
पदे वगळण्यांत यावीत. 

2) अस्थायी पदे विहित पध्दतीने भरळेली असावीत. 

३) लेखापरिक्षण शुल्काची वसूली पूर्णत: होण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र.१४/ WU 


दिनांक 09 ऑक्टोंबर,२०१९ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात येणाऱ्या अस्थायी पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
Ee सह संचाळक(पणन) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० ee 
2 लेखाधिकारी 9300-38200 YS पे ४४०० a 
३ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ९३००-३४८००ग्रेड पे ४२०० २ 
४ | वाहनचालक ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० ३ 
एकूण | oe | 


२. उपरोक्त अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांची राहील. 


३. उपरोक्त अस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी होणारा खर्च संबंधित सहकारी ग्राहक संस्थांकडून लेखापरिक्षण 
शुल्काद्वारे वसुल करण्यात यावा. 
४. उपरोक्त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत दाखविण्यात यावा सन २०१९-२०२० च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२४२५-सहकार 

००१-संचालन व प्रशासन, 

००१-(०१)(०३) संचालन व FT WAR, (२४२५ ००४९) 
५. सदर शासन निर्णय उपरोक्त नमूद क्र.९ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९२६१२५२५८०८०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao 
c ‘ernment Of arashtra, 0 


Ghadyale Sunanda =: 
Mohanrao ee ie seiner 
(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (२ प्रती) 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
५. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अवर सचिव (१७ स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. कार्यासन अधिकारी, ५ स /१२ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


